(8$॥1९०0७9११ लावा । 


(8५॥10०॥७9१%1(वा' 2 


जावळीकर मोरे यांची छोटी बखर 


भोडटे, सुरवे, जाधवराव, कदम, शिंदे, रविराव, भाडवलकर, मोरे, घाटगे, जुंजारराव, नलवडे, 
सालोंखी, पाटणकर, माने झसवडकर, दहीगांव (कर), बैलाहूरकर, ऐसे घरंदाज मऱ्हाटे 
कृष्णदेवरायाची चाकरी विद्यानगरी करून, जहागीर मनसब खाऊन, राजाज्ञेत चालत असतां, पुढे 
होणार इब्राहिम व आलि येदिलशाहा व बहिरीनिजाम हे पहिले राजियांचे नोकर यांचे होते. यांहीं 
राजापासीं चाकरी सरस केली. राजा मेहेरबान होऊन इब्राहीम यास नवाजीस करून तेलंगणप्रांताचा 
सुभा दिधला. याचे हामराहा लोक देऊन यांस तेलंगणांत रवाना केलें. त्यांही त्या प्रांतांत अंमल केला. 
इब्राहीम एके दिसीं शिकारीस निघाला. जेथे भागानगर वसलें तेथे मुसी नदीचे तीरी शिकार खेळत 
पाहाडावर गेले. तेथे खरगोस निघाला. त्याचे पाठी कुत्रे लागले. कुतरीयानें खरगोसाचा पाठलाग 
केला. जेथे किला आहे, तेथे खरगोस कुतरीयावर उतरला. तेव्हां इब्राहीम यांहीं (व) याचे लोकांहीं 
आचंबा केला जे, खरगोस यानें कुतरीयास हटवून दिधलें. तेव्हा, एक हापीज दिलदार, बहुत उमदा 
आदमी, व एक ब्राह्मण ज्योतिषी यांस बोलावून विचारलें जे, हँ काय आचेर्य (आश्चर्य ?) आहे? तेव्हां 
त्यांहीं सांगितले जे, हे जागा मर्दानगिरीची आहे. येथे किल्ला बांधवाल ह्मणजे बलकुट (?) बसेल. 
जुमस खाणार नाहीं. त्याजवरून इब्राहीम त्यास झणूं लागला जे, शायत कोणसी? तेव्हां त्यांनीं फल 
पाहून सांगितलें जे, उदईक शायत सरस आहे. आरंभ करावा. तेव्हां त्या स्थळीं एक धनगर आपले 
एक लहानसें झोंपडे बांधून बायका, मुलेंलेंकरें व बकरी घेऊन नांदणूक करीत होता.' तेथें पाणियाची 
एक विहीर सरस, गोड पाणीयाची, हवासीर पाहून, एक घरानसीं नांदणूक करीत असतां, इब्राहीम 
यांहीं धनगरास बोलावून आणिलें जे, 'अरे सुनो धनगर, येव्हढी जागा तुजला आम्ही मागतों. आपले 


' ही चंद्रराव मोन्यांची छोटी बखर आमचे मित्र रा. रा. यशवंत राजाराम गुप्ते बी.ए. व्यांनी रा. रा. नरहर मल्हार 
चिटणवीस यांचे मार्फत मिळवून आमचेकडे पाठविला आहे. ही बखर अस्सल प्रतीच्या नकलेची नक्कल आहे, त्यामुळे 
तीत पुष्कळ अशुद्ध व इतर दोष दृष्टीस पडतात. तथापि, चंद्रराव मोऱ्यासंबंधाची काही नवीन माहिती तीत असल्यामुळे 
ती येथे प्रसिद्ध केली आहे. ह्या बखरीची शुद्ध प्रत कोणास उपलब्ध झाल्यास ती त्यांनी कृपा करून आमच्याकडे 
पाठवावी. रा. यशवंतराव गुप्ते यांचा इतिहाससंशोधनाचा व्यासंग स्तुत्य असून, त्यांच्या सारखे आस्थेवाईक गृहस्थ ह्या 
कामी अधिक लक्ष्य घालतील अशी आम्हास उमेद आहे. प्रभुमंडळीमध्ये शिवकालीन ऐतिहासिक कागदपत्रांचा भरणा 
अधिक असून दिवसेंदिवस त्याची उपेक्षा फार होत चाठली आहे. त्यांनी आपल्या जवळील मूल्यवान्‌ ठेवा, 
इतिहासप्रकाशनाच्या स्तुत्य उद्लेशाने जगापुढे लवकर आणावा, अशी आमची त्यांत प्रेममावाचो सूचना आहे. 
आजपर्यंतच्या उपेक्षेने पुष्कळ इतिहास नष्ट झाला आहे व कालांतराने फार नुकसान होईल, 


(8५॥10०॥७9३%1वा र 


खुशयखत्यारीनें द्यावी. कांहीं जुलुमजाजती करीत नाहीं.' याजवर घनगर बोलला जे, 'सुभेसाहेब, 
जागा माझी दादे पडदादिद्यापासून कदीम आहे. तर तुम्ही बरुतदार आहां. आह्यांस विचारणा करितां, 
तर उत्तम. या जागीयावर मुदती किती एकांची धरत्री वसलीया नांदणूक जाहाली असेल. कदीम एक 
आकताला आहे. आकतालाच्या हुकुमानें कितीएक पैदास होती, व गारतही होती. तर तुम्ही साहेब 
लोक, येथे किल्ला बांधू ह्मणोन विरादा करितां. तर माझें नांव या किल्लीयाचें ठेवणे.' तेलंगणामधें 
धनगरास गोलावाडु ऐसें ह्मणताती. तर या किल्लियाचें विसम गोलकुंडा व बालेहासार ऐसे ठेवणे. 
तुह्यांस जागा आपण खुश रजावंदीनें दिधली. 


तेव्हां इब्राहिम यानें तेथें किल्ला बांधून गोलगुंडा ऐसें नांव ठेविलें. एक ब्राह्मणाची कन्या देवभक्त होती 
आणि परम शुचित्ववती. तिचे नांव भागम्मा. ते यात्रोद्देशें मार्गी जात असतां, इब्राहिम शिकार खेळत 
चालला. तो भागम्मा एके ठायीं उतरून आपले पोटास्तव पाकनिष्पत करीत होती. पाकनिष्पत 
जाहली. पात्रे दोन वाढलीं. एक पात्र वाढून इब्राहिम यांस त्याचे खिजमतगारापासीं देऊन पाठविलें. 
इब्राहिमही भुकेला होता. त्यानें तें अन्न भक्षिलें. भक्षिल्यानंतर आराम जाहला. मग खिजमतगारास 
बोलावून सांगितलें जे, 'तें आमांस घेऊन यावें. कांही आंदेसा न धरणे. तूं आमची धर्मबेटी आहेस. 
तेव्हां भागम्मास बोलावून तिजला पांचशे रुपये व वस्त्रं सरस देऊन, यात्रेस वाटें लाविलें. आणखी 
तिजकारणें इब्राहिम बोलिला जे, 'सुन, भागम्मा, आणखी काय विरादा असेल तो मागणे. तेव्हां 
भागम्मा ह्ामणों लागली जे, 'आणखी कांहीं माझा विरादा नाहीं. तुम्ही गोलगुंडा किल्ला बांधला. पुढें 
शहर वसवावें ह्मणोन मनुसुबा केला, तर त्या शहराचें नांव भागानगर ह्यमणोन ठेविलें पाहिजे. माझें नांव 
पुढें चाले तें करावें हा विंरादा आहे.' त्याजवर इब्राहिम बोलिला जे, 'सुन, भागम्मा, या शहराचे (नांव) 
विसम भागानगर ऐसें चालवीन.' मग भागानगर शहर वसविलें. रामराजासीं बेबदल जाहला. 
आपणावर छत्र उभारलें. पादशाहा ह्यणों लागला. पुढें आलि येदलशाहास डोणणप्रां्ती जहागीर दिधली. 
पिकेल डोण तर खाईल कोण ? न पिकेल डोण तर राहील कोण? त्यानें चनहली मोडून विजापूर 
बसविले. तेथेही खरगोसार्ने कुतरीयास हटवून दिधलें. तोही मुलुख दबाऊन आपणावर छत्र उभारून, 
बेबदल होऊन, पादशाहा ह्मणों लागला. निजाम बहिरी यांस उभय बालेघाट व बीडदेश वगैरे तहत 
खानदेश व बागलाण तपतीपावेतों मुलुकाची सुबेदारी दिधली. 


याने देवगरी किल्ला कदम, कांहीं जदीद नव्हे, तेथे बेबदल होऊन पादशाहा ह्यमणोन तो मुलुक 
बळावून राहिला. ऐसे तिघे एकत्र होऊन विद्यानगरावर निमकहराम होऊन चढाई केली. तुंगभद्रातीरीं 
राक्षसतागडीवर रामराजा याचें जुंज जाहालें. तिघां जणांहीं राजा यास मारून मुलूक वांटून घेतला. ती 
मुलकीं तिघे पादशाहा तहत नरमदेपासून रामेश्वरपावेतों जाहले. रामराजा निवर्तलियावर तमाम 


(8५॥10०॥७9१%1(वा 4 


महऱहाटे, ज्याचा जोर पडला त्याची चाकरी करून, आपला सरंजाम खाऊं लागले. कोणी विजापुरी 
मनसबदार जाहले. कोणी भागानगरीं मनसबदार जाहले. कोणी देवगिरी दौलताबादेस मनसबदार 
जाहले. चंद्रराव मोरे विजापुरीं पादशाहापासीं चाकरी करीत असतां, तेधवां पादशाहापासीं बहुत 
शिपारस चंद्ररायाची जाहली कीं, बडे मर्द आदमी आहेत आणि जोरावर. ऐसे असतां विजापूर 
डोणप्रांतीं जबर झाडी मातली होती. तेथे वाघ जबर. त्या जंगलांत आदमी व गुरे व बकरी यांचा 
तसनस करूं लागला. रहादारी चालेनासी जाहली. पादशाहापावेतों बोभाट जाहला. पादशाहा खुद्द 
वाघाचे शिकारीस निघाले. बरोबर स्वार, पावहासम मातबर, जेजाइला व बरकंदाज, जबर दारुखाना 
घेऊन, वाघाचा जंगल घेरला. तमाम धरसे बांधले. पादशाहा एका झाडाखालीं चांदनी देऊन बैठक 
केली. जवळ थोर थोर मनसबदार बैसले. तमाम दारुदखाना एकदाच झडला. धुराडी गर्द जाहली. 
हांका आरोळ्या देऊन वाघ झाडीचे मैदानांत पादशाहासन्मुख काहाडला. पादशाहाची नजर वाघावर 
जाहली. तेव्हां पादशाहा बोलिले जे, वाघ जाऊं न पावे. झाडींत न जातां चौफेर मैदानांत धरसेबंदी 
करणे. जर करतां ज्याजकडून वाघ जाईल, त्याचा मुलाहिजा न धरतां गर्दन मारली जाईल. ऐसें स्पष्ट 
समजोन आपले आपले जागां काईम होऊन, वाघ जाऊं न पावे तें करणें. तेव्हां वरचेवर दारुदखाना 
सुटूं लागला. थोर गर्दी जाहली. परंतु एकही वार बाघावर न होय. आडहत्यारी यांहींही मार केला. परंतु 
वाघास न लागे. तेव्हां पादशाहा बोलिले जे, जर करतां एकांग वीर समशेरेंकडून वाघास मारील, तरं 
त्यावर पादशाहा मेहेरबान होतील. ह्मणोन पानाची पट्टी ठेविली. तेव्हां कोणी पानाचे पट्टीस हात न 
घालीत. मग चंद्रराव पादशाहाचे हुजूरीं उभे होते, तमाम लोक चंद्ररायाचे धरसीयास चौघांबराबर 
चाकरी धरसेबंदीस कायम जाहले. एकवचनी चंद्रराव हुजूर. तेव्हां चंद्रराव आडेल शिपाई, 
आजदादेघरचा राऊत मर्दाना. मग पादशाहाजीस चंद्ररायें कुर्णीसात करून अर्ज केला जे, 'तमाम 
लोकांचा धरसा एक तरफ करावा. वाघ मोकळे मैदानांत सोडावा. मी तुमचे आज निमक इतके दिवस 
खादली, याची झडती देईन. जर करतां वाघ म्यां जर मारला, तर उत्तम. पादशाहाची चाकरी रुजू 
जाहली. जर करतां मज वाघानें मारले, त्याचे हातें माझा मृत्यु जाहला, तर आमचें सर्वोचें मुलेलेकरांचें 
चालवाव यास अंतर न करावें. माझे हातें वाघाचा मृत्यु असला, तर मी यास मारीन. 


ऐसा अर्ज चंद्ररायें केला. मग पानाची पट्टी उचलून घेतली. वाघाभोंवता लोकांहीं धरसा धरला होता, तो 
सोडला. वाघ मोकळे जागीं मैदानांत पडला. नीट रोहंक देऊन, पुढील पायें कोल्हेटेंकणीं बैसून शेपूट 
झाडूं लागला. रागे चूर. तेव्हां चंद्ररायें पादशाहास कुर्णीशात करून मुढाळीस ढाल दिधली. 
चोलिणीयावर काच्या बांधला. शिरीं पगडीस एक झाडाचे फांदियाचा तुरा लाविला. अंगीं विभूतीचे 
भूषण. मुंब्याम ढाल देऊन पटीयाचें मेण झाडून टाकले. मग तेथून चंद्ररायें नीट वाघावर चालून घेतलें. 


(&8$॥1९॥09७10वा 5 


'उठ कुतऱया. काय बसलास? तूं आमचे एक कुतरें आहेस!' ऐसे बोलून वाघाजवळ गेले. मग वाघ 
दणाणून उठून चालून आला. वाघाची झडप येतांच, चंद्ररायें पोटीं ढाल देऊन बैठक केली. वाघे नीट 
झडप टाकतांच, त्याचा लाग चुकून चंद्ररायें माथा खालें करून बसल्या बसल्या आंग लवविलें. 
वाघाची झडप त्यास वोलांडून पुढे गेली. तों इतकीयामध्यें चंद्ररायें हुशार होऊन त्याजकडे तोंड 
फिरविलें. ई-थरास करणें. वाघ झडप टाकतांच, पुढे खूट वाधास लागतां, चांचरून पुढें पडतांच, गुडगे 
चालीं चंद्ररायें चालून, वाघ ऊट खाऊन माघारा फिरतां मुंढावर ढालचे वोढीयावर त्याचा मार 
सांभाळून पटीयाची सीग वाघाचे पोटांत चालविली. वाघ जाया जाहला. त्याच लागांत चंद्रराव उठून, 
घायांत घाय दुसरा हात पटीयाचा चालवून, दुधड वाघ करून मारला. मग पादशाहास येऊन मुजरा 
केला. पादशाहा मेहेरबान जाहले. 'भला शिपाई, दिवाणासा दिसतो. परंतु काय वाघावर मतम केलें. 
आतां दिवाणा ह्यटलें ह्मणोन येडे ह्मणून अडनीव मोरीयांत पडलें आहे. मग पादशाहा ह्यणों लागले जे, 
“सुन चंद्रराव, तुझा काय विरादा असेल तो मागावा.' तेव्हां चंद्रराव अर्ज करून तसलीमात करून 
बोलिले जे, 'पादशाहा सलामत, म्यां वाघ मारला. तर आमचे मुऱहे प्रांती आटेगांव जावली माहाल थोर, 
वाघाची जाळी आहे. तेथील राज्य मजकारणे देऊन, राजा हा किताब द्यावा.' पातशाहा खुदावंत होऊन 
आटेगांव माहाल जावली आठरा माहाल, मुर्‍हे तळकोंकणपावेतों, जेथवर हात फावेल तेथवर 
जबरदस्ती करावी. परंतु पादशाही हुकुमांत राहावें. चाकरी माणूस समयशीर लोक पाठवीत जावें. ऐसें 
बोलून पादशाहानें हत्ती व घोडा, सिंहासन ? बादली पोषाख व कडी व मोतीयांची जोडी बक्षीस दिधली. 
चंद्ररायें विजापुरीं जमीयेत ठेवून पादशाहास अर्ज केला जे, 'पादशाहा सलामत, मज राजा ह्मणोन 
किताब विधला, तर आम्ही राजे लोकांहीं सगाई कोणासीं करावी? तर, आमचे जे सगे आहेत त्यांस 
थोर मरातब द्यावे. हणजे सरतोल आम्हाबरोबर होतील. तेव्हां बारा राव पडेमकर, व कुंभारखानी सुर्वे, 
सडेकर शिंदे, पाकडेराव, महामुलकरराव, गणसांवतराव, खोपकरराव, हालमकर हंबीरराव, 
दलवीराव, हंबीरराव, येरूणकर, घासेराव चव्हाणराव, ऐसे बारा राव पादशाहामीं मुलाजमत करून 
त्यांस 'राव' ऐसे किताब पादशाहाकडून देविले. आपले बिगदर भाऊ राजीयाचे ह्यणोन यांसही 


१2 


> मोऱ्यास जहागिरी मिळण्याचे व चंद्रराव असें नांव पडण्याचे कारण डफसाहेब खाली लिहिल्याप्रमाणे देतात : 


| ॥8५9॥0 (0 ॥6 ७॥&5 ॥॥06/ 886|.800॥6, 3 ७80501 181160 ॥॥0०189 0॥५1॥8॥७४ 3 ॥१81॥९ [6 
(8॥0, ४/85 80७०॥(8१ ॥ [॥6 ॥8७9॥ ० 6५5०० ॥0॥ 5080 [0 ॥6 00॥1॥8॥0 ० 8 00५9४ 
० 12,000 ॥॥॥0७ ॥॥॥0, 58 101 [॥6 0५००५७ ० ॥86०एपला ॥ 5010 ॥ल ७॥॥ली 15 
50880 06(//886॥ [१७९ ॥१७७॥8 8॥0 [॥8 '//8॥8 ॥४७5. ॥ [॥॥5 8॥(68॥0॥260 ॥॥018% ५85 
50८०७५७; ॥8९ ५500558655689 [॥७6 0850810895 0० [॥8 २88 51९8४५ 300 ८९0॥॥0॥8७(8॥/ 
500७७5568५ [१6 ५8७७॥७११[0०॥$ 0० [0७ 3060॥"5; ॥86 ॥॥०७8| ० ७"॥0०॥ //8॥७ 18॥1॥85 
19॥)1860५ (008. ॥॥8॥॥५॥॥९॥, ॥॥०॥॥(6४ 3॥0 ॥॥8॥॥8॥॥<. ॥॥0193%9, 10" [॥॥5 5808, ४/95 
१५॥॥७५ ५॥[॥ [॥॥९ [॥॥७ ०. (॥18॥0191890.” 


(8५॥1॥७9३%1वा 6 


रावकिताब खास, राजे चंद्रराव मोरे, देशकरराव, मुदोसकरराव, कलाकराव, हातकेटकर, 
विरमणकरराव, बिरवाडकरराव, आस्तनकरराव, मुधगांवकरगव, हे भाऊबंध. मोरेराव खास 
चंद्ररावाचे वडील पुत्र जावलीचे राज्यासंनीध चयाजीगव. शिवतरकर यसवंतराव, ज्यांहीं गडबड दरडीं 
धावणे, पादशाह पासीं केले. (त्यास) हिरवे निशान पादशाहानें बक्षिसी दिधली. पादशाही निशान 
हारा. मरातबी पादशाहीचे बक्षिसीस वादांत....... प्रतापराव जोरामध्ये, हणमंतराव जावलीमधे, 
गोविंदराव महिपतगडीं. दौलतराव ऐसे चंद्ररावाचे पुत्र सहाजण. चंद्रराव विजापुरींहून चालून बारा 
हजार पायेहासम घेऊन जावलीवर चालून आले. जावली सर करून, अम्मल बैसवून राज्य कायम 
केलें. पहिले जावलीस गुजर, महामुलकर, शिरके व मोहिते यांचीही चंद्रगोेज जावलीवर नांदणूक 
जाहली. मुस्तकीम राजपद नव्हतें. राजगादी नांवास जावली, चंद्ररायाचे मुळे लौकिकांत जाहाली. 
लहान थोर जावलीचे चंद्रराव मोरे राजे ऐसें ह्यमणताती. नांव अद्यापवर चंद्ररावाचें चालतें. त्यांचीं कोणी 
नांवें घेत नाहीं. ज्यास ठाऊक त्यासच ठाऊक. नाहीं त्यास नाहीं. 


अवल चंद्रराव गजे मोरे, त्यांचे पुत्र चयाजी राजे, व भिकाजी राजे, शोदाजी राजे, येसाजी राजे, गोंदाजी 
राजे, बाळाजी चंद्रराव राजे, दौलतराव राजे. ऐसे 'आठ पुरुष. चयाजीराजे यांचा विस्तार 
दौलतरायापावेतों सात पुरुष जावलीवर राज्य चाललें. दौलतरायापासून चयाजी राजीयाचे वंशाचें 
नक्कल जाहले. पुढे शिवतरकर यशवंतरायाचे वंसीक कृष्णाजी बाजी राजे चंदरराव जावलीवर, 
राजगादीस दौलतरायाचे मायें-माणकाई आईनें-कृष्णाजी बाजीम दतओटीस घेऊन, जावलीम स्थापून 
राज्य चालविलें. कृष्णाजी बाजी (नें) तीन वर्षे जावलीस राज्य केलें. पुढें शिवाजीराजे भोसले यांस 
शंभूचा वर जाहला. ते जबरदस्त. तमाम मावळे पायेहासम मेळवून तमाम गड किल्ले घेतले. नदींत गड 
निर्माण केले. तमाम मुलकांत आपला अंमल केला. तळकोंकण, बागमावळे व मुऱ्ही सोडविली. 
चंद्रराव कृष्णाजीराजे मोरे यांस शिवाजी महाराजे सांगून पाठविलें जे, 'तुझीं मुस्तफद राजे ह्यमणवितां. 
राजे आही. आह्मां श्रीशंभूनें राज्य दिधलें आहे. तर तुह्मी राजे न ह्मणावें. आमचे नौकर होऊन आपला 
मुलूक खाऊन, हामराहा चाकरी करावी. नाहींतर बदफैल करून फंद कराल, तर जावली मारून 
तुह्यांस कैद करून ठेवू” ऐशी पक्की इशारत लिहिली. त्याजवरून, रावराजे मोंरे कृष्णाजी बाजींही, 
शिवाजी राजे यांम लेहून पाठविलें जे, “तुमी काल राजे जाहलां. तुह्यांस राज्य कोणें दिधलें ? मुस्तफद 


3 हे यशवंतराबार्ने निजामशाहाबरोबर झालेल्या लढाईत मिळविलेले. यशवंतरावाविषयीं क्याप्टन डफसाहेब लिहितात : 


“ना5 (&089॥1013180'5) 501 ४85॥0/30 २80, ॥8५॥७ ५51५५15180 ॥॥5७ 11 83 016 
10५७५ ॥8९8॥ ?ए॥॥॥08 "॥॥ ॥०0७5$ 0० 8001६॥8॥ ॥५2८9॥) 59॥08॥, ॥॥ ४५॥॥०॥ ॥॥8 ०9[॥॥/860 8 
५886॥ 189५, ४४85 00॥॥॥॥60 ॥॥ 5000855101 [0 ॥5 [81 85 [२88 ० 300॥886 910 ॥886 
08॥॥155910॥ [0 ॥$6 [॥6 5800810 ॥6 180 ४/०॥.” 


(8५॥1॥७9%1 वा 7 


राजा आपले घरीं ह्टलीयावर कोण मानितो ? येतां जावली, जातां गोवली. पुढें एक मनुष्य जीवंत 
जाणार नाहीं. तुह्यांमध्ये पुरुषार्थ असला, तर उदईक याल तर आजच यावें. आह्मी कोंकणचे राजे 
असून, आमचा राजा श्रीमहाबलेश्वरः त्याचे कृपेनें राज्य करितों. आह्यां श्रीचे कृपेनें पादशाहानें राजे 
किताब, मोरचेल, सिंहासन मेहेरबान होऊन दिधलें. आलीं दाईमदारीं दरपिढी राज्य जावलीचें करितों. 
तुम्ही आह्यांसी खटखट कराल, तर पष्ट समजून करणें. आणखी वरकड मुलूख तुह्यांस आहे. येथे 
उपाय कराल तर तो अपाय होईल. यश न घेतां अपयशाम पात्र होऊन जाल.' ऐसें कृष्णाजीराजे मोरे 
यांहीं शिवाजी महाराजांस लेहून पाठविलें. त्यांचीं पत्रे शिवाजी महाराजे एकून परम संतप्त जाहले. 
आणखी प्रतिउत्तर पाठविलें जे. 'जावली खालीं करून, राजे न ह्मणोन, मोरचेल दूर करून, हात 
रुमालें बांधून, भेटीस येऊन हुजूरची कांहीं चाकरी करणें. इतकीयावर बदफैली केलीया मारले जाल.' 
ऐसें पत्र चंद्रराव मोरे यांणीं ऐकून परम राग आला. मग करडा जबाब शिवाजी राजियांस लिहिला कीं, 
“दारुगोळी महझूद आहे. कांहीं बेजबाबास खुतें घालून लिहिलें, ते कासियास ल्याहाविलें ? थोर समर्थ 
असों.' याउपर चंद्रराव याचा व शिवाजी महाराजांचा थोर आकस पडला. मग शिवाजी महाराजे 
सुरराब कांकडे दोन हजार हासम जावलीवर रवाना केले. महाबळेश्वरचा निसणीचा घाट, दरीयाचा 
उतरून, जावलीस वेढा घातला. जावली अवघड वाट, जाळ्या कळकीच्या दाट. तेथे एक महिनाभर 
जुंज जाहलें. महिन्या एका, कृष्णाजी बाजी मोरे राजे, जावली सोडून, आपले हासमसुद्धां रायगडास 
गेले. रायगड बळावून राहिले. तेथे शिवाजी महाराजे चढाई करून गेले. रायगड तीन महिने चंद्ररायांहीं 
भांडविला. मग सल्ला जाहला. कृष्णाजी राजे मोरे व शिवाजी महाराज यांच्या भेटी जाहल्या. जावलींत 
ठाणें शिवाजी महाराजांचे बैसलें. रायगडही महाराज शिवाजी राजे यांसीं सर जाहला. कृष्णाजी राजे 
मोरे यांचा शिवाजी राजियांहीं बहुत मान केला. घोडा व सिरपाव दिधला. रुमाल दिधला.” 


* ही हकीकत डफसाहिबांच्या ग्रंथांतील व उपलब्ध असलेल्या मराठी बखरींतील हकीकतीहून भिन्न आहे. क्याष्टन 
डफसाहेब मोघम चंद्रराव मोरे असें ह्मणतात. चंद्रराव हा किताब होता. तो बऱ्याच पिढ्या चालत आला होता. डफसाहेब 
ह्मणतात, चंद्रराव मोरे मारला गेला, व त्याची मुलें शिवाजीनें कैद केली. 


(॥॥061 [86586 ल०५॥॥७॥०865 58॥0//9|॥ ४॥0 ॥830 ॥61॥8 ॥15 ॥0005 ॥॥ 9 58 ० ॥808॥310॥ 
10 50॥68 [॥७९, $8॥ ७/० 89865, 3 809॥॥॥ 900 8 ॥॥8॥॥9[॥8, [॥॥७101॥॥]8/ ॥8॥)160 
(२89५०० 88॥8, ॥॥७& [७ 5॥॥0॥9|॥ &0०"॥ 10 [॥6 0५१००५७ ० ५॥॥॥५ ००॥७० |॥(8॥५७॥०6 
० ॥6 5101 910 5॥80५॥ ० [॥6 ७॥॥०७9॥ 18085, 0५ 058॥510॥/ ४0[(॥ 8 085५1 ०७ 
००॥/'8०॥॥9५ 83 ॥8॥॥8५6 0७५४/७6॥1 5॥10/9] 9॥0 [॥॥७९ 09५॥५॥(७॥ ० (0810811830. (२89५०० 
38॥8। "१ ॥5 0011091101 |॥००8७8०५७6५ [0 300086, 981080 0४ 25 ॥॥8५/8॥85. 1॥69/ //6॥6 
८०५७5४ ॥8०७॥/6७० 3॥0 ॥80 586४68 ॥॥(8॥"१/8५/5 [0 (0810861080, [९ [930५85 0 
५५0०) 88 ॥०[ ॥७॥[0॥186५; ७५ २99०० 88॥8।, 586110 [6९ [२8] [0(8॥४, ० ॥॥15 ५", 
10॥)60 [॥॥6९ 0618511018 ७॥8॥ ० 8559591180 ॥॥) 800 ॥॥5 ॥0०॥७॥, (0 ४५0) 50॥॥0॥8| 
(&८0०0"॥ ॥88301॥9/ 8008060. 118 ५॥०[(७ [0 5॥४/9|| ९०॥॥॥॥८०9[110 ॥॥5 ॥॥(8॥॥0॥, ४/॥॥0॥ ५85 


(&8$॥1९॥09७1.वा 8 


कृष्णाजी चंद्ररायांहीं रुमाल न घेतला. रुमाल कोण चीज ? आम्हावर मोरचेल होतें तें पद थोर. तें 
टाकून लहानपद घ्यावे ? जरकरतां आम्हावर रुमाल न जाहला, तर आम्ही जावलीकर राजे मोरे कांहीं 
छपलों नाहीं. शिवाजी राजीयांहीं घोडा, सिरपाव, चंद्ररायास दिधला. तितकाच राजे चंद्ररायांहीं घेतला. 
रुमाल माघारा फिरविला. शिवाजी राजियांहीं चंद्ररायाचा मोरचेल दूर करविला. ऐसेंच हत्यारबंद, 
कृष्णाजी चंद्रराव (यांनीं) मनीं विचार करून मनसबा केला जे, आमचे राज्य सलतनत कोठें जाईल ? 
सांप्रत तों यांचे कैदेत सांपडलो. पुढें श्रीशंभू जे बुद्धि देईल, ते केली जाईल. शिवाजी राजियांजवळ 
असतां, शिवाजी राजियांचें मानस होतें जे, जुजबी शिबंदी चंद्ररायांपासीं ठेवून यांची जावली यांस 
द्यावी. आपले नौकर ह्यणोन स्थापावें. यांचा देश यांस द्यावा. भारी जमीयेत ठेवू न द्यावी. जेव्हां हुजूर 


90७०४७५, 300 ॥ 088 (0 5५७७० ॥, ॥०0७5$ ४/७8 580861४ 580 ७ [॥6 (॥8७5; ७/॥॥॥5 
5॥0/9॥ ७७॥0॥1५ (0 08 ०॥७"५/॥586 81५9५७१, ७0००886060 10॥ (२8५५ [0 ?पा तावा. 
-॥00॥ [॥86 981 0॥8०8 ॥8९ ॥806 8 ॥५॥॥॥8॥/0॥ [0 ॥॥8॥७४॥5५॥, 2 [118 50॥0०8 ० [6 
(९॥5(॥8, ७॥७॥ ॥७ |0॥180 ॥5 [0005 8558110189 ॥ [॥॥6 ॥8७९५॥0०५॥॥७ |५॥9५॥85. ।२8900० 
38॥81, 0) 10101५ ॥ [॥॥8 ॥७809॥9॥0॥05 ४/8/8 ०0॥७॥७(8५, (00९ 8॥ 000०[ए॥॥४/ ०७ 
५6९॥8॥01॥1॥10५ 83 ७॥४७ ००॥॥6॥0०8 "॥॥ [॥॥8 २8] 810 ॥॥15 0॥0०॥&/, ७॥७॥ ॥86 580060 [॥6 
10॥)6॥" [0 ॥6 ॥&, 910 [॥6 ।9[8। ४//85 0850900860 0४ 8५॥॥0॥६॥ “000. ॥॥&6॥ 
की[8॥09॥5 08५ ७५0५5४ 890४, ॥॥७& 8558955115 ॥॥$(98॥1४/ ॥७0, 3900 08॥॥५ ॥॥0 [९ 
[॥०९ ]॥1985, ४00० 8/6७"///॥॥॥७॥७ 5॥॥/0५॥॥0860५ [॥8 ७180०6, [॥॥8% 500॥ ॥९6 5॥10/9||, ४॥॥० 
90००५१७ [0 3000॥[॥७॥, ४/85 399300५ (0 [॥१७॥। 5010७०. 


रायरीच्या बखरीतही हाच मजकूर आहे. किंबहुना डफसाहेबांनी रायरीच्या बखरीचे बाबतीत शब्दशः भाषांतर केले 
आहे, असे म्हंटले तरी चालेल, यास्तव रायरीच्या बखरीतील उतारा देत नाही. सभासदांच्या बखरीतही कांहीशी 
रायरीच्या बखरीत दिल्याप्रमाणेच हकीकत आहे. परंतु तींत थोडी तफावत आहे. ती हकीकत येणेप्रमाणे : 

“कोंकणांत चंद्रराव मोरे ह्मणून राज्य करीत होते...... त्यांजकडे रघुनाथ बल्लाळ सबनीस बोलाबूं पाठविले, विचार 
करितां 'चंद्रराव मोरे यास मारल्याविरहित राज्य साधत नाहा. त्यास तुह्यांवाचून हें कर्म कोणास न होय. तुह्मी त्यांजकडे 
हेजबीम जाणे.' ऐसे सांगितले, बराबर निबड़क धारकरी शे सवाशे माणूस निवडून दिले. ते स्वार होऊन जावलीनजीक 
जाऊन पुढे चंद्ररायास सांगून पाठविले की 'आपण राजे याकडून आलो आहो, कित्येक बोलणे चालणे तह रह कर्तव्य 
आहे.' असें सांगून पाठविले. उपरी त्यांनी त्यास आपणाजवळ बोलावून भेट घेतली, कित्येक बाह्यातकारी बोलणे जाले. 
विराड दिले तेथे जाऊन राहिले. दुसरे दिवशा मागती गेले, एकांती भेट घेतली, बोलणे जहाले. प्रसंग पाहून चंद्रराव व 
सूर्याजीराव दोधा भावांस कटारीचे वार चालविले, जमातीसी निधृन चालिले, खांसाच पडलियावरि लोक काय चालून 
येतात ? असें कर्म करून परतोन राजियाकडे भेटीस आले. तेच खांसा राजा चालोन जाऊन जावली सर केला...... 
हणमंतराव ह्मणून चंद्ररायाचा भाऊ चतुर्बेट ह्मणून जागा जावलीचा होता, तेथे बळ धरून राहिला. त्यास मारल्याविना 
जावलीचें शैल्य तुटत नाहीं असें जाणून. संभाजी कावजी ह्मणून महालदार राजियाचा होता, त्यास हणमंतराव याजकडे 
राजकारणास पाठवून सोयरिकीचे नातें लावून, एकाती बोलीचालीस जाऊन संभाजी कावजी याने हणमंतरायासी 
कटारीचे वार चालवून जिवे मारिले, जावली काबीज केली.” 


(&8$॥1९॥09७10वा 9 


बोलावू, तेव्हां आमचे धागियांत राहे ऐसे करून, यांची जावली यांस द्यावी. ऐमा निश्चय [करून] 
शिवाजी महाराजें केला. कृष्णाजी राजे मोरे यांस समागमें घेऊन चाकणास आले. 


कृष्णाजी राजीयांहीं मुधोळकर वेंकाजी राजे घोरपडे पादशाही मनसबदार यांस चोरून पत्रे लिहिलीं 
कीं, तुम्ही पादशाही मनसबदार. आम्ही पादशाहाजीचे नवाजीसीचे राजे. हुजूर पादशाहाची चाकरी 
माफ. परंतु हुकूम पादशाहाचा मानावा. तुम्ही आम्ही सोयरे धायरे. शिवाजी राजे भोंसले मुफसद. हे 
पादशाहासीं धुंद माजविली आहे. तर हरप्रयत्न करून तुह्यांस ज्या प्रकारें योजेल त्या प्रकारे आमची 
येथून सुटका करून, आपणांकडे मुधोळास घेऊन जावें. हरप्रयत्न तुह्यांपासी आपण आलीयावर केला 
जाईल. आधीं एक, मग दोन. हे कागद शिवाजी महाराजांच्या डाकवर सांपडले. त्यांहीं शिवाजी 
महाराजांस दिधले. शिवाजी महाराजे वाचून पाहतां फितूरसा कळला. मग कृष्णाजी राजे मोरे यांस 
शिवाजी महाराजें विचारलें जे, तुमच्या आमच्या भेटी राजगडावर जाहल्या. तेव्हां इमानप्रमाणें तुम्ही 
आह्मांस दिधलेंत जे, तुह्यांसीं अतःपर दुराख होणार नाहीं. ऐसे असतां फितुराचे कागद वेंकाजी 
घोरपड्यास पाठविले. तर तुम्ही मोरे बेडमान आहां! ऐसे शब्द ठेवून कृष्णाजी राजे मोरे यांची गर्दन 
शिवाजी महाराजें चाकणावर मारली. तधीपासून जावलीवरून मोरीयाचें राज्यस्थान भ्रष्ट जाहले. 
भाऊबंद चंद्ररायाचे वंसीक आहेत. परंतु जावलीवर राज्य नाहीं. चंद्ररायाचे राज्य धर्मात्मा जावलीवर 
राज्य करीत असतां, राजीयांतील हिस्से एक हिसीयाची शिबंदी पायेहासम, एक हिसीयाचीं अन्नछत्रे व 
धर्म खैरात, एक हिसीयाचा खासगी खर्च, तोसीखाना, पागा, सुरतखाना, अदिलखाना, वगैरे; एक 
हिसा देवस्थलीं देव, शिवालयें, माहाबलेश्वरीं पंचगंगा चंद्ररायांहीं बांधल्या. ऐशा सात शिवपुऱ्या 
चंद्ररायांहीं आपले वंशपरंपरा जेथून जावलीचें राज्य जालें, तेथून संपेल तेथवर, देवस्थलीं बाकी 
चालविली. ऐसे धर्मराजे मोरे जाहले. शिवाजी महाराजे, जावलीस वर डोरपा डोंगर होता, तेथे 
प्रतापगड बांधिला. तेथे श्रीतुळजापुरचे अंबेची स्थापना केली. परंतु चंद्ररायाची कीर्ति जग चहात आहे. 
हकीकतनामा चंद्रराव राजे मोरे यांचा. 

“यशवंत” 


* रायरीचे बखरीत चंद्रराव आणि बाजीराव कृष्ण अशी नांवें दिली आहेत. तीतील उतारा खाली देतों: 

“दोनप्रहर लढाई झाली. हल्ला करून जावली इस्तगत केली. बाजीराव कृष्ण राजे सांपडले. त्यास स्त्रियांसुद्धां कैद 
केलें.... चंदरराव व बाजीराव मोरे बाइकांसुधां घेऊन पुण्यास आले. बाजीराव यास अभ्यंग भोजन करवून पुण्याचे 
दक्षणभागीं शिरच्छेद करविला. त्याच्या कन्या होत्या, त्या आपण मोइरीक केली नाहीं.” 


(8५॥1॥७9१%1वा 10 


संदर्भ :- इतिहाससंग्रह (पुस्तक पाहिले) - दत्तात्रय बळवंत पासरनीस 
(ही बखर इतिहाससंग्रह, ऐतिहासिक स्फुट लेख (पृ.२१) मध्ये छापली आहे) 


जिज्ञासू वाचकांनी इतिहाससंग्रह हे पुस्तक जरूर वाचावे :- 


॥.५5://१८॥1७/€.०४/५€९०॥॥५/॥॥॥१५ ५१12०) ४०1॥॥€ 1/0१26/21/11006/1५0 


मराठा साम्राज्याचा गौरवशाली इतिहास बघण्यासाठी व सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी, 
खाली दिलेल्या ।.1115 वर €॥८९ करून आम्हाला ४०५७७९ व ॥$१७॥ वर 10॥00/ करा. 
(8५५1५0०१५८ 


1. ॥॥.७5://॥.४०५(५॥७९.९0॥/(85॥109/0१0५(॥व 


2. ॥७५://५७५/.॥॥७१2॥१॥1.€011/511100१0100191-10115.009?12511-0४/5000/]७/ 


॥१॥॥(०02५6 


